RNI No. MAHBIL / 2009/ 39966 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष १, अंक ५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १७- २३, २०१५/ भाद्र २६ - आश्विन १, शके १९३७ [पृष्ठ १, किंमत : रुपये २३.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी , ठाणे यांजकडून 
वाचले. - (१) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील आदेश क्रमांक एसईसी . १०९६/ सीआर -३४/ ९६/ पीआर , 

दिनांक १९ नोव्हेंबर १९९६. 
( २) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ/ जिपपंस - २०१४ / प्र.क्र . २८ / का . ७ , 

दिनांक ५ जानेवारी २०१५. . 
( ३ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ/ जिपपंस - २०१५ / प्र. क्र . २१ / का . ७ , 
दिनांक २३ जुलै २०१५. 

अधिसूचना 
क्रमांक सामान्य / क - ४ / टे - ४ /जिपपंसनि / बाकोक्र / २०१५. – ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ चे 
कलम ९( २) ( अ) तसेच कलम ५७( ३ )( अ) अन्वये परिषद सदस्याच्या / सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या दोन तृतीयांश इतक्या किंवा त्याहून अधिक 
परिषद सदस्याची/ सदस्यांची निवड झाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून त्या परिषद सदस्याची/ सदस्यांची नावे, त्यांच्या कायम पत्त्यासह , 
प्रसिद्ध करण्यात येतील आणि नावे अशा प्रकारे प्रसिद्ध करण्यात आल्यानंतर , जिल्हा परिषदेची/ पंचायत समितीची रीतसर रचना झाल्याचे 
मानण्यात येईल , अशी तरतूद आहे ; 

ज्याअर्थी, ठाणे जिल्हा परिषदेची एकूण सदस्य संख्या ५५ असल्याने, त्याची दोन तृतीयांश सदस्य संख्या ३७ इतकी होत असल्याने , 
सद्यःस्थितीत ठाणे जिल्हापरिषदेचे ८ उमेदवार माहे जानेवारी , २०१५ चे ठाणे जिल्हा परिषद पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये निवडून 
आल्याने जिल्हापरिषद गठीत होत नाही . 

त्याअर्थी, मी, अश्विनी जोशी, जिल्हाधिकारी, ठाणे महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ- कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये गुरुवार ते बुधवार , 
फेब्रुवारी १२ -१८, २०१५/ माघ २३- २९ शके १९३६ मध्ये प्रसिद्ध झालेली अधिसूचना दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१५ ही उपरोक्त तरतुदींशी विसंगत 
असल्याने या अधिसूचनेद्वारे रद्द करीत आहे . 


ठाणे , 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१५ . 


डॉ . अश्विनी जोशी , 
जिल्हाधिकारी , ठाणे . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 
भाग एक - अ -( को .वि . पु. ) - १ 


